महाराष्ट्र शासन 
क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.9८/३० 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
राजशिष्टाचार शाखा, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २३ ऑक्टोबर, २०१९ 


कार्यालयीन आदेश 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीस अनुसरून या कार्यासनाशी संबंधित विषयाच्या बाबतीत 
संदर्भाधीन दिनांक १६ सप्टेंबर, २०१४ च्या कार्यालयीन आदेशान्वये कार्यासन-३० शी संबंधित बाबींवर अंतिम 
निर्णय घेण्यासाठी ३ स्तर निश्चित करण्यात आलेले आहेत. 
२. सदरकार्यालयीन आदेशामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे:- 
“परदेशी महावाणिज्यदूतावास /आंतरराष्टीय संस्थेची कार्यालये/व्यापारी कार्यालये यांच्याशी संबंधित 
कामकाजचे सादरीकरण, अवर सचिव, कार्यासन-३० यांच्या मार्फत करण्यात यावे. तसेच दिनांक १६ 
सप्टेंबर, २०१४ च्या कार्यालयीन आदेशातील अ.क्र: अ (२) येथील क्रमांक ३,४ व ५ येथील विषया संबंधातील 
शासन पत्रव्यवहार अवर सचिव-३०/ उपसचिव यांच्या स्तरावरुन करण्यात यावा. 
३. सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९१०२३१४५२२९४१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Umesh Madhukar Madan 
Date: 2019.10.23 15:39:09 +05'30' 
(उमेश मदन) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रधान सचिव व मु.रा.अ. यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/का -३१ यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा,वरळी,मुंबई. 

सर्व विशेष राजशिष्टाचार अधिकारी, नंदगिरी राज्य अतिथीगृह . 

व्यवस्थापक, सहयाद्री राज्य अतिथीगृह. 


